महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई च्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी दिनांक ०९/१२/२०११ 
पासून लागू केलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाची 
काल्पनिक वेतननिश्चिती दिनांक ०१/०१/२००६ पासून 
लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय,क्रमांक: संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.१०५/२४- स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोंबर, २०१८. 


संदर्भ :-(१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक:-सपस-१०११/प्र.क्र.१३१/ 
२४ स,दिनांक ०९ डिसेंबर,२०११ 
(२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक इएसटी/पी/ ६ वेतन आयोग/वेतन निश्चिती/ २०१७-१८/६९, 
दिनांक०४/०५/२०१७ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मर्या मुंबई या संस्थेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 
शासन निर्णय, दिनांक ०९/१२/२०११ अन्वये सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात 
आल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतन 
निश्चिती सहावा वेतन आयोग लागू झालेल्या दिनांकापासुन म्हणजे दिनांक ०९/१२/२०११ पासून 
करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची सहयोगी संस्था असलेल्या महाराष्ट्र 
राज्य कापूस उत्पादक महासंघातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग दिनांक 
०१/०३/२०१३ पासून लागू करण्यात आला असून कापूस पणन महासंघाच्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची 
वेतन निश्चिती कोणत्याही प्रकारच्या वेतनातील फरकाची रक्‍कम न देता दिनांक ०१/०१/२००६ पासून 
करण्यात आली आहे. तसेच राज्यशासकीय कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग दिनांक २२/०४/२००० 
च्या अधिसुचनेप्रमाणे लागू केलेला असून कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती दिनांक ०१/०१/२००६ पासून लागू 
करण्यात आली आहे. सदर पार्श्वभुमीवर राज्यशासन, पणन महासंघ व कापूस महासंघाच्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुसुत्रता राखण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन 
महासंघातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची निश्चिती दिनांक ०१/०१/२००६ पासून करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मर्या ,मुंबई या संस्थेच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची वेतन 
निश्चिती दिनांक ०१/०१/२००६ पासून करण्याच्या पणन महासंघाच्या प्रस्तावास खालील अर्टी व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.१०५/२४- स 


१. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघातील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन 
आयोगानुसार दिनांक ०१/०१/२००६ ते दिनांक ०८/१२/२०११ पर्यंत काल्पनिक वेतन 
निश्चिती करण्यात यावी. तथापि,सदर वेतननिश्चितीचा ळाभ झासन निर्णय निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय राहील. 

२. या कालावधीतील कोणत्याही प्रकारची थकबाकी देय/ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

३. सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी व वेतननिश्चिती लागू केल्यामुळे येणारा 
आर्थिक भार पणन महासंघाने स्वत:च्या उत्पन्नातून भागवावा. 

४. भविष्यात याकरीता शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार नाही. 

५. वार्षिक लेखे अंतिम झाल्यानंतर नफ्याच्या किमान 4% अथवा त्यापेक्षा अधिक उचित अशा 
दराने अथवा शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या दराने शासनास लाभांश अदा करावा. 

६. भविष्यात पणन महासंघाची आर्थिक स्थिती कमी झाली तर वेतन कपात करण्याबाबतचा 
वचननामा सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यापूर्वी सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून 
घेण्यात यावा. 

७. महामंडळातील रिक्‍त झालेली पदे भरणे/नविन पदे निर्माण करणे याबाबतची कार्यवाही 
करताना शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी. 

८. सुधारित वेतननिश्चितीबाबतच्या शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ 
तोट्यात जाणार नाही याची जबाबदारी प्रशासकीय विभाग म्हणून पणन विभाग व महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी पणन महासंघ यांची राहिल. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या सार्वजनिक उपक्रम शाखेचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५०/सा.उ., दिनांक ३०/०६/२०१८ अन्वये त्यांच्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१११३४७१३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao 


G h ad ya | e S U n a Nn d a DN: CN = Ghadyale Sunanda Mohanrao, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Co-operation, Marketing and Textiles 


Mohanrao Date: 2018.10.04 11:17:34 +0530 
(सुनंदा मो.घडयाळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.१०५/२४- स 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री(पणन) यांचे मंत्रालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव(पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई, 
९. सहकार आयुकत व निबंधक,सहकारी संस्था,पुणे 

१०.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

११.अपर निबंधक लेखापरिक्षण ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा ),मुंबई/नागपूर, 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११/सा.उ., मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


